समग्र शिक्षा अभियानातंर्गत उपक्रमाकरिता 

सन २०१८-१९ करीता केंद्र हिस्सा व 

राज्य हिस्सा (एकत्रित) रु.५२७४.९९ लक्ष इतका 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आरएमएसए २०१८/(७३/१८)/एस.डी.६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, विस्तार भवन,-मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक -: 93 जूर्ले, २०१८. 


वाचा - १) विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१६/(४९/१६)/अर्थसंकल्प, दि. ९.८.२०१६ 
२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.४.२०१७ 
३) वित्त विभगाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं/२०१८-प्र.क्र.६९.अर्थ३, दि. ०२/०४/२०१८. 
४ मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांचे दि. २६/०४/२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना- 

सन २०१८ पासून सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षण या 
योजनांचे एकत्रिकरण करुन समग्र शिक्षा अभियान सुरु करण्यात आले आहे या अंतर्गत सुरु असलेल्या 
उपक्रमांकरिता निधि उपलब्ध करण्यात आला असून सदर योजनेकरिता केंद्र राज्य हिस्स्याचे प्रमाण 
६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दि. २६.४.२०१८ च्या आदेशान्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी 
समग्र शिक्षा अभियान या योजनेअंतर्गत “माध्यमिक विभागाकरिता” Recurring Expenses of the 
ongoing ॥॥७४७॥॥०॥७केंद्र शासनाकडून प्राप्त रू. ३१६५.०० लक्ष इतका निधी वितरित केला आहे. 
सदर योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून वितरित करण्यात आलेल्या निधीच्या प्रमाणात राज्य शासनाचा 
हिस्सा रु. २११०.०० लक्ष इतका येतो.केंद्र शासनाकडून प्राप्त रु. ३१६५.०० लक्ष व त्याप्रमाणात राज्या 
हिस्सा रु. 2990.00 लक्ष असा एकूण रु. ५२७५.०० लक्ष निधी समग्र शिक्षा अभियानातंर्गत मधील 
माध्यमिक विभाग उपक्रमाकरिता वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 
समग्र शिक्षा अभियानातंर्गत माध्यमिक विभागाकरिता Recurring Expenses of the 

ongoing Interventions अंतर्गत उपक्रमांची अंमलबजावणी राज्यामध्ये प्रभावीपणे होण्याकरीता सन 
२०१८-१९ मध्ये केंद्र हिस्सा रु.३१६५.०० लक्ष व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा रु. २११०.०० लक्ष असा 
एकूण रु. ५२७५.०० लक्ष (अक्षरी रु. बावण्ण कोटी पंचाहत्तर लाख फक्त) निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र,२२०२ २-ई. सर्वसाधारण शिक्षण ०२, 
माध्यमिक शिक्षण ,८०० ,इतर खर्च पंचवार्षिक ,योजनेंतर्गत योजना (००)(०९)राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा 
अभियान (केंद्र हिस्सा) (२२०२ एच १९६) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध 
तरतूदीतून रु. २६९८.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात यावा. 

तसेच मागणी क्र. ई- २, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ८००, इतर 
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना (००) (०८) समग्र शिक्षा अभियान (राज्य हिस्सा) (२२०२ एच १८७) 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षातर्गत उपलब्ध तरतूदीतून रु. १७९८.६७ लक्ष इतका 
निधी वितरित करण्यात यावा . 


शासन निर्णय PAH: आरएमएसए २०१८/(७३/१८)/एस.डी.६ 


मागणी क्र.ई-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,०२,माध्यमिक शिक्षण, ७८९,अनुसूचित जाती 

उपयोजना,(०१)(०३) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(अनुसूचित जाती उपयोजना) (केंद्र 
हिस्सा)(२२०२आय२८१)३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध तरतूदीतून 
रु.४६७.०० लक्ष इतका निधी वितरित करण्यात यावा. 

मागणी क्र.ई-२,२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ७८९, अनुसूचित जाती 
उपयोजना, (०१) (०४) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(अनुसूचित जाती उपयोजना) (राज्य हिस्सा) 
(२२०२ आय २९२) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षातर्गत उपलब्ध तरतूदीतून रु. 
३११.३३ लक्ष इतका निधी वितरित करण्यात यावा. 
३. वरील खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२.०.४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार 
करण्यात यावा. यासाठी सहसचिव(प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
नियंत्रक अधिकारी, तसेच अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी(रोखशाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकास 
अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ६ ते ८ मधील अटींची तसेच 
परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्र.८ नुसार केंद्र शासनाचा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त झाळा असल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या 
अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३३२/अर्थोपाय दि. २२.०६.२०१८ अन्वये दिलेले आहेत. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७१३१६२२०६१२२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Suvarna र 

Siddharth a 

Kharat ee, 
(डॉ.सुवर्णा खरात) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.अ.मु.स, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.आयुक्त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई. 
५) शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे. 

) 

) 

) 

) 


सहसचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१ व २ मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र - १ व २ मुंबई/ नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / Tis. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HAH: आरएमएसए २०१८/(७३/१८)/एस.डी.६ 


qo) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११)शिक्षणाधिकारी ,(माध्यमिक), जिल्हा परिषद (स्वी. 
१२)वित्त विभाग, (व्यय-५)/अर्थसंकल्प शाख), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१३) कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प/रोखशाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४)निवड नस्ती, एस.डी. ६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


